पदोन्नतीने देण्यात आलेल्या 
पदस्थापनेतील बदल. 

श्री. भालचंद्र वासेकर, 

उप अभियंता (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एलटीएस-२०२२/ प्र.क्र.२४२/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १५.१२.२०२२ 
संदर्भ - सा.बां.विभाग, शासन आदेशा, क्र.पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४/सेवा-२, दि.०७.१०.२०२१ 


शासन आदेडा 
संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये सहायक अभियंता श्रेणी-२ संवर्गातील श्री. भालचंद्र तुळशीराम 
वासेकर यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली 
असून पदोन्नती उपरांत श्री. वासेकर यांना उप कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, हिंगोली या 
पदावर पदस्थापना देण्यात आली होती. 


२. केंद्र शासनाची, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, नवी दिल्ली यांनी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत 
डावी कडवी विचारसरणी ग्रस्त भागातील रस्ते जोडण्याबाबत Road Connectivity Project for Left Wing 
Extremism Area (RCPLWEA) अंतर्गत RRP (Road Requirement Plan)-ll हा विशेष कार्यक्रम मंजूर 
केला आहे. RCPLWEA अंतर्गत असलेली कामे मार्च २०२३ अखेरपर्यंत पुर्णत्वास जाणे आवश्यक आहे. 
अन्यथा केंद्राकडून मिळणारा निधी या योजनेसाठी मिळणार नाही. RCPLWEA अंतर्गत राज्यातील 
गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गावरील रस्ते सुधारण्याचे व पुलांचे बांधकाम 
करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली अतंर्गत RCPLWEA टप्पा-२ अंतर्गत धानोरा तालुक्‍यातील 
६ कामे व आलापल्ली/सिरोंचा विभागांतर्गत १० कामे पूर्ण करण्याचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. वासेकर 
यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. एकूण १६ कामापैकी taal कामे पूर्णत्वाच्या टप्यावर आहेत. सदर 
प्रकल्प केंद्र शासनाने निर्धारीत केलेल्या विहित केलेल्या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. 

सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली अंतर्गत आर.आर.पी. टप्पा- २ अंतर्गतची कामे अद्यापही पूर्ण 
झालेली नसल्याने तसेच RCPLWEA योजनेंतर्गत असलेली कामे मार्च, २०२३ अखेरपर्यंत पुर्णत्वास जाणे 


आव्यक असल्याने “विशेष बाब” म्हणून सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्येतेने श्री. भालचंद्र वासेकर यांना 
सा.बां.उप विभाग क्र.४, गडचिरोली या रिक्‍त पदावर पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


४. श्री. वासेकर यांना संदर्भाधीन पदोन्नती आदेशातील अटी व शर्ती लागू राहतील. 


शासन आदेश, क्रमांकः एलटीएस-२०२२/ प्र.क्र.२४२/सेवा-२ 


सदर शासन STAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१५१७०२५६२४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PATIL SWATI SACHIN - 


(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
महालेखापाल -२ ( लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
३. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली 
५. श्री. भालचंद्र तुळशीराम वासेकर, उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग यांच्या मार्फत. 
६. मा. मंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी 
सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय मुंबई. 
८. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


